वाचा:- 


Gms 9८ ६७ 


पांझरा मध्यम प्रकल्प, ता.साक्री,जि.धुळे, वाढीव 
उजवा कालवा कि.मी. २१.८० ते कि.मी. २८.४० 
मधील वितरीका क्र. १८,२०,२१,२२ व २२ ची 
उपवितरिका या कामाच्या अंदाजपत्रकास विस्तार 
व सुधारणा अंतर्गत प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : प्रमाप्र-२०२२/ (प्र.क्र.२४२/२२)/ सिंव्य(कामे) 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : ९ नोव्हेंबर २०२३ 


कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ,जळगाव यांचे पत्र.जा.क्र. कासं/तापविम/प्रश्‍ा-२/ 
२१६९/ सन २०२३ दि. ९/०५/२०२३. 

शासन निर्णय - २०१७/५६६/१७/सिंव्य(कामे), दि.३१/०८/२०१८. 

शासन निर्णय - २०१८/५५१/१७/सिंव्य(कामे), दि.२७/११/२०१८. 


. शासन निर्णय - २०१३/७८५/१३/ सिंव्य (कामे) दि १/८/२०१९. 


शासन परिपत्रक- प्रमा- २०१३/७८५/१३/ सिंव्य (कामे), दि.१६/९/२०२१. 
शासन परिपत्रक क्र-प्रमा २०१३/(७८५/१३)/ सिंव्य (कामे), दि 9/9/2094. 
शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.५१६/२०२२/सिंव्य(कामे) दिनांक १४/०३/२०२३ 


प्रस्तावना:- 


पांझरा मध्यम प्रकल्प हा पांझरा नदीवर साक्री तालुक्‍यातील पिपंळनेर गावाजवळ बांधण्यात 
आलेला आहे.सदर प्रकल्प सन १९७२-७३ मध्ये पूर्णत्वास आलेला आहे.सदर धरण हे मातीचे धरण असून 
त्याची लांबी ११४० मीटर व महत्तम उंची ४३.५० मीटर इतकी असून सांडव्याची लांबी २९० मीटर आहे. या 
धरणातून उजवा कालवा २१.८० कि.मी. व डावा कालवा ६.८० कि.मी. लांबीचा आहे.उजव्या कालव्याचा 
विसर्ग ६.७१ कयुमेक्स व डाव्या कालव्याचा विसर्ग ०.७१ RAH आहे.सदर प्रकल्पाचे सिंचनक्षेत्र ६८६८ हेक्‍टर 
आहे.उजव्या कालव्यातून एकूण १५ वितरीकेव्दारे २० गावांना व डाव्या कालव्यातून १ गावास सिंचन सुविधा 
पुरविण्यात येत आहे. 
सन १९८२ साली सदर प्रकल्पाच्या उजव्या कालव्याची लांबी २१.८० कि.मी. पासून ६.६० कि.मी.ने 
वाढवून २८.४० कि.मी. पर्यंत वाढविण्याचे दृष्टीने शासनाने दिनांक १२/१/१९८२ रोजी विस्तार व 
सुधारणाअंतर्गत प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली होती. तदनंतर तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाने या 
कामास दिनांक ६/४/१९९९ रोजी सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली आहे.त्या अंतर्गत उजवा मुख्य 
कालवा कि.मी. २१.८० ते २८.४० मधील काम पूर्ण झाले असून त्या अंतर्गतच्या वितरीका क्र. १८,२०,२१,२२ व 
२२ ची उपवितरिका चे काम अद्यापही हाती घेता आलेले नसल्याने धुळे जिल्हयातील साक्री तालुक्‍यातील 
निळगव्हाण,नाडसे, दारखेल, विटाई व बेहेड इ. अवर्षण प्रवण व डोंगरी क्षेत्रातील १०३८.६६ हेक्‍टर क्षेत्र 
सिंचनापासून वंचित राहिले आहे. 
या पार्श्वभूमीवर पांझरा मध्यम प्रकल्प,ता.साक्री,जि.धुळे. वाढीव उजवा कालवा कि.मी. २१.८० ते 
कि.मी. २८.४० मधील वितरीका क्र. १८,२०,२१,२२ व २२ ची उपवितरिका या कामाच्या अंदाजपत्रकास 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाप्र-२०२२/ (प्र.क्र.२४२/२२)/ सिंव्य(कामे) 


विस्तार व सुधारणा अंतर्गत प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
त्याप्रमाणे शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 


तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ,जळगाव अंतर्गत पांझरा मध्यम प्रकल्प,ता.साक्री,जि.धुळे. वाढीव 
उजवा कालवा कि.मी.२१.८० ते कि.मी. २८.४० मधील वितरीका क्र. १८,२०,२१,२२ व २२ ची उपवितरिका या 
कामाच्या अंदाजपत्रकास विस्तार व सुधारणा अंतर्गत रू.१३,८२,६९,८७१ /- (रू. तेरा कोटी ब्याऐंशी लक्ष 
एकोणसत्तर हजार आठशे एक्काहत्तर फक्त) एवढया खर्चाच्या प्रस्तावास खालील अटींच्या अधीन राहून 
सोबतच्या प्रपत्रानुसार प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 

१) विषयांकित वितरिका व उपवितरिका यांचे भूसंपादन विहित वेळेत पूर्ण करूनच प्रत्यक्ष कामास सुरुवात 
करावी. 

२) तांत्रिक मान्यता, निविदा प्रक्रिया,कामाचे नियोजन व पूर्णत्व , प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेत खर्च करणे 
इ. बाबींसाठी प्रचलित शासन निर्णय / परिपत्रके यांचे पालन करणे बंधनकारक राहील. 

३) प्रस्तावित कामांमुळे होणाऱ्या खोदकाम तोडफोड याव्दारे उपलब्ध होणारे बांधकाम साहित्याचा पूर्ण वापर 
करुन बचत साधावी. 

४) सदर अंदाजपत्रकातील कामांसाठी कोणत्याही प्रयोजनार्थ सर्वसाधारणपणे मंजूर प्रशासकीय मान्यतेच्या 
मर्यादेबाहेर जाऊन,निधी वितरण अथवा अतिरिक्त खर्च करता येणार नाही. 

५) शासन परिपत्रक HAIG Circular No MIP २२६०/१३०-॥२ (|), 8 th March १९६१ चे अनुपालन करावे. 

६) सदर दुरुस्ती काम पूर्ण झाल्यानंतर प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्राअंतर्गत पाणी वापर संस्था स्थापित करून 
लाभक्षेत्र हस्तांतरित करणेची संपूर्ण जबाबदारी क्षेत्रीय अधिकाऱ्याची राहील. 

७) सदर कामास प्रत्यक्षात सुरुवात करण्यापूर्वी नियामक मंडळाची मान्यता घ्यावी. 

८) शासकीय मान्यता म्हणजे अहवालातील तांत्रिक बाबी अथवा निविदा विषयक क्षेत्रीय स्तरावरील निर्णयास 
मान्यता गृहीत धरली जाणार नाही. तसेच सदर प्रकल्पासाठी कोणत्याही प्रयोजनार्थ मंजूर प्रशासकीय 
मान्यतेच्या मर्यादेबाहेर जाऊन, निधी वितरण अथवा अतिरिक्त खर्च न करण्याची जबाबदारी संपूर्णपणे 
जलसंपदा विभागाची राहील. 

प्रस्तावित कामासाठी होणारा खर्च ४७०१ मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प यावरील भांडवली खर्च, ८०- 
सर्वसाधारण, १९०-सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका विशेष दुरूस्ती/विस्तार व सुधारणा 
कार्यक्रमा अंतर्गत भाग भांडवली अंडादान (१२)(०३) तापी पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली 
अंशदान (कार्यक्रम) (४७०१ जे १८५) (योजनांतर्गत) ५४ गुंतवणुका या लेखाशिर्षा खाली टाकुन मंजुर 
अनुदानातुन भागवावा. 


या कामास प्रदान करण्यात आलेली प्रशासकीय मान्यता RAT (कामे) कार्यासनाच्या नोंदवही मध्ये क्र. २९ सन 
२०२३-२४ मध्ये नोंदविण्यात आलेली आहे. 


नियोजन विभागाच्या अनापचारीक संदर्भ क्र.१९३/२०२३ का.१४२३४ दि.०१/०९/२०२३ व वित्त विभागाच्या 
अनौपचारीक संदर्भ क्र.३२५/२०२३ व्यय-१२ दि. १२/०९/२०२३ मधील सहमती नुसार हा शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाप्र-२०२२/ (प्र.क्र.२४२/२२)/ सिंव्य(कामे) 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२३११०९१७३५४८२५२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NAMITA GAURAV BASER 
N A \ M IT A \ DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
RESOURCES DEPARTMENT, 
2.5.4.20=8ee2809da7de03ff444cfa186d623a75facSdb94fb5c9de4 
5f8a05b5f4b6fb7f, postalcode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=69D010EE03D01B7C859C5458FEEAF66B1EAE16BC 
67F5CCB127AE66608DE5FA48, cn=NAMITA GAURAV BASER 
Date: 2023.11.09 17:40:04 +05'30" 
(न.गौ.बसेर) 
शासनाच्या उपसचिव 
सोबत :- सहपत्र 
प्रत: 


१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 

२) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

३) मा.उपमुख्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे प्रधान सचिव, 
३ऑमा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे सचिव 
४) मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 

५) मा.सभापती/उपसभापती,विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 

६) मा.विरोधी पक्षनेते, विधानसभा,मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई 

७) मा.विरोधी पक्षनेते, विधानपरिषद ,मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई 

८) अ.मु.स. (वित्त) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 

९) अ.मु.स. (नियोजन) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
अमुस (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
सचिव (जसंव्य व लाक्षेवि) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
सचिव (प्रकल्प समन्वय) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,मुंबई, 

१४) महाळेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,नागपूर, 

१५) कार्यकारी संचाळक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ,जळगाव 

१६) मुख्य अभियंता ,तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ,जळगाव 
१७ आंतर वित्तीय सल्लागार तथा स.स मंत्रालय, मुंबई 
१८) अधीक्षक अभियंता , धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ,धुळे. 

१९) कार्यकारी अभियंता, धुळे मध्यम प्रकल्प विभाग,धुळे. 

२० सिं.व्य.(कामे)कार्यासन संग्रहार्थ. 


Go 
११ 
१२ 
१३ 


a आळ ककत. अडक 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः WATA-20IY/ (प्र.क्र.२४२/२२)/ सिंव्य(कामे) 


शासन निर्णय क्रमांक : प्रमाप्र-२०२२ /(प्र.क्र.२४२/२२)सिंव्य (कामे), दि. ९ /22/2023 चे सहपत्र 
अनल. Description of Item Dy. 18 Dy. 20 Dy. 21 Dy. 22 Branch of Dy 22 Amount (In Rs.) 
1 B - Land 8062972 5471302 5272405 7350265 2228328 28385272 
2 D - Regulator 2504859 2481258 2613633 1047376 787713 9434839 
3 E - Falls 8045614 5861568 6678712 9528828 6260785 36375507 
4 F- RHT 2125611 459032 277146 | co | os 2861789 
5 G - Bridges 1894486 3509137 1314926 644781 415002 7778332 
6 | L - Earthwork 5732026 3595197 3772372 6630011 6213477 25943083 
7 Total Work Cost 28365568 21377494 19929194 _ pszoize, | 1590305 110778822 
शि Moral गालात तत 20302596 15906192 14656789 17850996 13676977 82393550 
(Excluding B- Land) 

9 | Royalty 1742126 1329604 469421 3554826 2268491 9364468 
10 1 % Insurance 203026 159062 146568 178510 136770 | 823935 
11 18 % GST 3654467 2863115 2638222 3213179 2461856 14830839 
12 3% Contingencies 609078 477186 439704 535530 410309 2471806 

Totals. 34574265 26206461 23623108 32683306 21182731 138269871 

=(7+9+10+11+12) 
NAMITA Sansennag nem 
GAURAV BASER store cnn wa 
(न.गो.बसेर) 
शासनाच्या उपसचिव 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


